RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २ ] 


मंगळवार , जानेवारी ७, २०२० / पौष १७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक कार्या- १२ - अ/जिपपंस/ आरआर-१८ / २०२० .-- मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस / २०१९ / 
प्र . क्र . २५/ का . ७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये कार्यक्रमानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सदस्य २८ - दत्तवाड निवडणूक 
विभागामध्ये दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या पोट -निवडणुकीत दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या झालेल्या मतमोजणीत निवडून आलेल्या 
सदस्यांची माहिती महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९ ८७ मधील नियम ४ , पोट -नियम ( ३) अन्वये गोषवारा मी , दौलत देसाई, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १ ९ ८७ अन्वये 


जिल्हा परिषद वडिलांचे/ 
सदस्याचे नाव 

पतीचे नाव 


नमुना चार 

[ नियम ५ (१) पहा ] 
कायमचा पत्ता जेथून निवडून निवड जिल्हा परिषद पदावधी सुरू सदस्य ज्या सदस्य ज्या 
आला आहे , झाल्याची 

प्रथम सभेची 

होण्याची राजकीय जिल्हा परिषद 
त्या मतदार तारीख तारीख तारीख पक्षाचा/ 

पक्षाचा असेल 

आघाडीचा/ 
क्रमांक व 

फ्रंटचा 
आरक्षण 

असेल त्याचे 


संघाचे नाव , 


त्याचे नाव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


माने प्रविण दौलत माने दौलत मु . पो . दत्तवाड , २८ - दत्तवाड , १३-१२-२०१९ 

ता . शिरोळ, अनारक्षित 
जि . कोल्हापूर . 


२१-३-२०१७ १७-१२-२०१९ इंडियन इंडियन नॅशनल 

नॅशनल काँग्रेस, 
काँग्रेस कोल्हापूर जिल्हा 


परिषद गट . 


दौलत देसाई, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , ४ जानेवारी २०२० . 


एच-६३१ , भाग एक - अ ( असा.) (पु.वि.पु. ) - २ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


